विभागातील कोनिका मिनोलता 
कंपनीच्या प्रिटरसाठी कारट्रिज 
खरेदी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र २०/नोंदणी शाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई- ४००००१ 
तारीख: २ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्ण क्रमांकः १ वित्त विभाग शासन foe क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २ ,दिनांक १७.०४.२०१५. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः २) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण - 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.८.२०१७ 
शासन निर्णय:- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वापरात असलेल्या कोनिका मिनोलता fasted १९५ प्रिंटर 
साठी कारट्रिज/ टोनर खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. साहित्याचा 
TIS खालीलप्रमाणे आहे. 


कार्यालयीन व लेखनसाहित्याचे र 
अ.क्र संख्या 
नाव 
कोनिका मिनोलता fasted 
शि १९५ प्रिंटर साठी OEM ३० 
कारट्रिज/ टोनर 


२. सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४ , दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 

३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा,०९०,सेक्रेटरीएट-(०१) 
(०१) सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (2249 ०४१८) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र २०/नोंदणी शाखा 


¥. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन ue क्रमांक: विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका- 
१९७८, भाग पहिला, उपविभागदोन मधील अनुक्रमांक २७ब, नियम क्र. ७६ नुसार प्रशासकीय विभागास 
अधिकारानुसार खरेदी करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०२१२४१३२०६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Public 


e 
R a V | N d [| ठे R Health Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c07d32831e4 
140f3de291d1f40d510d295643f, 


if serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f18152eb1 
a h a i | ab86474731f4ac3d8424b8b56a653e1, cn=Ravindra R 
Gadhari 


(श्री र.र.गढरी) 
शासनाचे उप सचिव 

प्रत, 

१. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा),मुंबई, महाराष्ट्र 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत), 

३. उपसचिव(नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 

४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), GEM पोर्टल, सा.आ.वि 

५. अवर सचिव (रोख शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्राळय, मुंबई 
निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


one GS —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


